राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० च्या राज्यातील 
अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने गठीत उपसमित्यांच्या 
अहवालातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीसंदर्भात 
आढावा घेऊन येणा-या अडचणी निवारणासाठी 
उपाययोजना सुचविण्यासाठी व मार्गदर्शन 
करणेसाठी सुकाणू समिती स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक: एनईपी-२०२२/प्र.क्र.०९ /विशि-३, शिकाना 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: २६ एप्रिल, २०२३ 


संदर्भः- १. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: एनईपी-२०२२/प्र.क्र.०९ /विशि-३, 
शिकाना दि. २६ डिसेंबर, २०२२ 
२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे पत्र क्र. DCM/ VIP/ Note/ ७५/ २०२३ Dt. ०५.०४.२०२३ 


शासन निर्णय: 

संदर्भाधीन दिनांक २६ डिसेंबर, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय शौक्षणिक धोरण, २०२० 
च्या राज्यातील अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने गठीत उपसमित्यांच्या अहवालातील शिफारशींच्या 
अंमलबजावणीसंदर्भात आढावा घेऊन येणा-या अडचणी निवारणासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी व 
मार्गदर्शन करणेसाठी डॉ. नितीन करमळकर, माजी कुलगुरु, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 
यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ सदस्यीय सुकाणू समिती स्थापन केली आहे. संदर्भाधीन दिनांक ०५.०४.२०२३ 
च्या पत्रातील निर्देशांस अनुसरुन या समितीमध्ये खालील नमूद केल्याप्रमाणे तज्ज्ञांचा समावेश 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र समिती सदस्यांचे नावं पदनाम 
१. | श्री. विवेक सावंत, प्रमूख मार्गदर्शक, महाराष्ट्र नॉलेज Haart लि., पुणे सदस्य 
२. | प्रा. युगांक गोयल, FLAME युनिव्हर्सिटी, पुणे सदस्य 
3. | श्री. अमृत बंग, सह संचालक, सर्च (SEARCH), गडचिरोली सदस्य 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०४२६१७४०३०८२०८ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


AJIT MADHUKARRAO 
BAWISKAR 


62333 


(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनईपी-२०२२/प्र.क्र.०९ /विशि-३, शिकाना 


३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. डॉ. नितीन करमळकर, अध्यक्ष, एनईपी सुकाणू समिती, पुणे. 

६. डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, सदस्य सचिव, एनईपी सुकाणू समिती, पुणे. 

७. श्री. विवेक सावंत, प्रमूख मार्गदर्शक, महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लि., पुणे. 

८. प्रा. युगांक गोयल, FLAME युनिव्हर्सिटी, पुणे 

९. श्री. अमृत बंग, सह संचालक, सर्च (SEARCH), गडचिरोली. 

१०. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

११. उप सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (विशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


